१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय wR नियंत्रण 
कार्यक्रम तसेच पश्ुस्वास्थ व रोग नियंत्रण समुह गट 
योजनेंतर्गत फिरत्या पशुवैद्यकीय केंद्रांची स्थापना 
करणेस्तव विविध वस्तु व सेवांची खरेदी महाराष्ट्र 
शासनाच्या ई-निविदा पोर्टलवर ई-निविदा प्रक्रिया 
राबवून करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. केंपुयो- २०२२/प्र.क्र.०२/पदुम- ४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा : - 

१. कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. केंपुयो- 

२०२२/ प्र.क्र.०२ / पदुम-४, दि. २७.०१.२०२२ 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. 

मपविमं/ तां/ NADCP/ २८७/ २०२२, नागपूर, दि. १५.०२.२०२२. 


शासन निर्णय: - 

वाचा क्र. १ येथील दि. २७.०१.२०२२ च्या शासन निर्णयातील पृ. २ वरील शासन निर्णयातील दुसऱ्या 
परिच्छेदानंतर खाळील परिच्छेद वाचण्यात यावेत. 

सन २०२१-२२ मध्ये १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय WRT नियंत्रण कार्यक्रम तसेच, VAR व 
रोगनियंत्रण समुह गट योजनेंतर्गत फिरत्या पशुवैद्यकीय केंद्रांची स्थापना करणेस्तव विविध वस्तु व सेवांची 
खरेदी महाराष्ट्र शासनाच्या ई-निविदा पोर्टलवर ई-निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात यावी. 

सन २०२२-२३ पासून या कार्यक्रमांतर्गत विविध वस्तु व सेवांची खरेदी प्राधान्याने केंद्र शासनाच्या 
जेम पोर्टलवरुन करण्यात यावी. या प्रणालीवर आव्यक तो प्रतिसाद मिळत नसल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या 
ई-निविदा पोर्टलवर ई-निविदा प्रक्रिया राबवून वस्तु व सेवांची खरेदी करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२२०२२३११०८३४२१०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SANJAY 3 or 
VISHWANATHRAO ही 
DOUODE प 
(डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकाय) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 
३. आयुक्त पशुसंवर्धन, पश्नुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र was विकास मंडळ, नागपूर 


५. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे 

६. सहआयुक्त पश्युसंवर्धन, a] जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 

७. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो- २०२२/प्र.क्र.०२/पदुम- ४ 


९. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्त, 

१०. सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. अवर सचिव (पदुम -3), कक्ष अधिकारी (पदुम १, २ व १६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


